जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर अंतर्गत ग्रामीण 
रुग्णालय करकंब, मंद्रुप, मोहोळ, कुर्डवाडी 
व वडाळा येथील सुरक्षा सेवेच्या प्रलंबित 
देयकांना मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.३५२/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : ८ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा:- सहसंचालक, आरोगय सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
संआसे/राज्यस्तर/कक्ष ३ /टे. ९/जिरुसो/उग्रारु/सुसे/प्रदे/१३५८-६०, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना :- 
जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालय करकंब, मंद्रुप, मोहोळ, कुर्डवाडी व 


वडाळा येथील कंत्राटी सुरक्षा सेवेच्या प्रलंबित देयकांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालय करकंब, मंद्रुप, मोहोळ, कुर्डवाडी व 


वडाळा येथील कंत्राटी सुरक्षा सेवेच्या प्रलंबित देयकांना पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | रुग्णालयाचे नाव पुरवठादाराचे | देयकाचा कालावधी | देयकाची रक्‍कम 
नाव 
a ग्रामीण रुग्णालय, | मे. साठे रामचंद्र | माहे डिसेबर २०१४ । रु. ५७,६००/- 
करकंब ता. पंढरपूर जि. | डी सोलापूर ते 
सोलापूर माहे मार्च २०१५ 
२ ग्रामीण रुग्णालय, मंद्रुप | जागृती माहे डिसेंबर २०१४ | G. १,४४,०००/- 
जि. सोलापूर स्वंयरोजगार ते 
सहकारी संस्था | माहे सप्टेंबर, २०१५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.3५२/आरोग्य ३अ 


३ ग्रामीण रुग्णालय वडाळा | जागृती माहे डिसेंबर २०१४ | रु. ८६,४००/- 
जि. सोलापूर स्वंयरोजगार ते 
सहकारी संस्था | ATS मे २०१५ 
४ ग्रामीण रुग्णालय, | जागृती माहे डिसेंबर २०१४ ।रु.१,१५,२००/- 
कुर्डवाडी जि. सोलापूर | स्वंयरोजगार ते 
सहकारी संस्था | ATS जुले २०१५ 
4 ग्रामीण रुग्णालय, | जागृती माहे डिसेंबर २०१४ ।रु.१,१५,२००/- 
मोहोळ जि. सोलापूर स्वंयरोजगार ते 
सहकारी संस्था | ATE जुले २०१५ 
एकुण | रु. ५,१८,४००/- 


२. जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालय करकंब, मंद्रुप, मोहोळ, कुर्डवाडी व 
वडाळा येथील कंत्राटी सुरक्षा सेवेच्या एक वर्षावरील प्रलंबित देयकांना मान्यता देण्यात येत असून 
याव्यतिरिक्त इतर सर्व मुद्दे व वैधानिक बाबींची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांची राहील. 

३. उपरोक्त सुरक्षा सेवे करीता झालेला खर्च “मागणी क्रमांक आर-१ २२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य , १३- कार्यालयीन खर्च (२२१० ४६२४” सन २०२०-२१ मधील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३ 
विनियम, भाग- दि. १७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील अनुक्रमांक ६, नियम 
क्रमांक ४० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


द्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०८१४५२३५०११७ असा आहे. 
हा sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.3५२/आरोग्य ३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


bd DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
i a | ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c9470 
3436c07cda664672d20607766dc59d345b, 


serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869fa 
a a V eC 2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf68d63f, 

cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2020.09.08 14:08:33 +05'30' 


( प्र.मो.बलळकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोगय सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे 

वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय करकंब, मंद्रुप, मोहोळ, कुर्डवाडी व वडाळा 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


